अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, 
अंबाडी (भंडारा) व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि. 
३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : ०५-०५-२०१८ 


पहावे :- १) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दिनांक ०६/०२/२००३ 
२) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/(८८/२०१८)/मोप्र-२, दि. ०१/०३/२०१८. 
३) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांचे कार्यालयाचे पत्र 
क्र.११३३/गो.उ.सिं.म./आ-१/मुदतवाढ/धा-८५/२०१८ दि.१६.०३.२०१८. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०५/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय आस्थापनेचा 
आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, अंबाडी 
(भंडारा) व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५१८ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक ४ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, अंबाडी (भंडारा) यांनी आता संदर्भ क्र. ३ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार उपरोक्‍त कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५१८ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३२ पदांना परिशिष्ट -अ« आणि -ब* मधे दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
२) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
3) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील. 


उपरोक्त विभागातील रुपांतरीत अस्थाई अस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या शासन 
अंशदानातून (योजनांतर्गत) खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 

"मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ६६५)". 

तसेच सदर विभागातील नियत अस्थाई अस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च महामंडळास वेतनासाठी मंजूर 
असलेल्या योजनेत्तर तरतूदीतून खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


"मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० 
सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेतर- वेतनावरील 
खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान 
(संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१)". 

हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०५/०३/२०१८ 
यानुसार विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०५१७५५२३१५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Abhay sean 
(९9130१0, 5 
Yedsikar anion ea ean 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ« आणि -ge कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह- 
१) वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३) महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, अंबाडी (भंडारा). 
६) मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२, दिनांक ०५/०५/२०१८ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ नियत अस्थाई अस्थापनेवरील एकूण पदे ५१८ 


अक्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 
pea २ ३ (11.17 = अ [| ५ 
| अधीक्षक अभियंता, हिवा अधीक्षक अभियंता शिक 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन | २ | उपअधीक्षक अभियंता/ सहाय्यक अधीक्षक अभि. Sa 
मंडळ, आंबाडी (भंडारा) ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 3 
४ | अधीक्षक a ae 
4 | प्रथम लिपीक Lf a 
६ ।वरीष्ट लिपीक ४ 
७ । कनिष्ट लिपीक ४ 
८ | मुख्य आरेखक a | 
९ | सहायक आरेखक 0-८ =| 
।_१०_ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक = ae 
| 9 | १ |टंकलेखक ३ 
१२ । संगणक i ae | 
१३ | वाहन चालक = aa 
१४ ।नाईक sae 
१५ | rors 3 
१६ | चौकीदार ॥ ae 
एकुण २८ 
२ कार्यकारी अभियंता, | अ. कार्यकारी अभियंता शिक आशा 
गोसीखुर्द डावा कालवा । २ | उपअभियंता शिका 
विभाग, वाही (पवनी) ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
४ ।विभागीय लेखापाल [i ae — 
4 | प्रथम लिपीक — a 
६ | वरीष्ट लिपीक षु 
७ । कनिष्ट लिपीक ४ 
आरेखक 17 ल_-.| 
सहायक आरेखक a. 
| do | o ।टंकलेखक 3 
७8. १ | भांडारपाल पिळ का 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल a क 
१३ ।लघु टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक a -)| 
१४ । संगणक |. “लै. | 
१५ । वाहन चालक =e 
१६ ।नाईक a 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार ee oS 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


एकुण 


av 
9८ 


२.१ 


उप अभियंता, गोसीखुर्द 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.१, चकारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरीष्ट लिपीक 


०८ | AW] A] -5 


कनिष्ट लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० | fo) 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} -0 | 9८ A] -0 CK} -9 


एकुण 


ae) 
(२९ 


उप अभियंता, गोसीखुर्द 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.२, चकारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरीष्ट लिपीक 


०८ | Av] A] -0 


कनिष्ट लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


[465] fo) 


चौकीदार 


-9०|। AV] -0 | -0 | -0 |) CK} “९_) -0 oon -8 


एकुण 


> 
ios 


२.३ 


उप अभियंता, गोसीखुर्द 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.३, वाही (पवनी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरीष्ट लिपीक 


०८ | “७, A] -5 


कनिष्ट लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 9°. | fo) 


चौकीदार 


-O} A] -0|। -0 | -0 | CK} “९_) -0 9८ ae) 


एकुण 


२.४ 


उप अभियंता, गोसीखुर्द 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.४, गोसीखुर्द 
(मुख्यालय चकारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


oC] av] AD] -0 


वरीष्ट लिपीक 
कनिष्ट लिपीक 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


-0 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


वाहन चालक = a 

शिपाई २ 

१० | o | चौकीदार ar 

एकुण १८ 

२.५ उप अभियंता, निम्न पैनगंगा हिम उप अभियंता ee 
उपसा सिंचन उपविभाग २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, वाही ३ | वरीष्ट लिपीक a 
४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक =a 

७ ।टंकलेखक fi. १__| 

वाहन चालक शिक्का 

शिपाई २ 

| do | o | चौकीदार i =e 

एकुण १८ 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १२४ 

3 कार्यकारी अभियंता, it a | कार्यकारी अभियंता — 
गोसीखुर्द ora fat | २ | उपअभियंता Lf a 
विभाग, आंबाडी (भंडारा) ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 

४ ।विभागीय लेखापाल [a= 

4 | प्रथम लिपीक _— a 

६ ।वरीष्ट लिपीक षु 

७ । कनिष्ट लिपीक ४ 

आरेखक = aa 

९ | सहायक आरेखक x ae 

| do | o ।टंकलेखक 3 

eral १ | भांडारपाल = aa 

१२ | सहाय्यक भांडारपाल = aa 

१३ | oy टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक [ae . | 

१४ । संगणक ४-८ = 

१५ । वाहन चालक — a 

१६ ।नाईक = a 

१७ | शिपाई षु 

१८ | चौकीदार — “ae = | 

एकुण ३४ 

३.१ | उपअभियंता, टेकेपार क्विं उप अभियंता a a 
उपसा सिंचन उपविभाग २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, आंबाडी (भंडारा) 3 । वरीष्ट लिपीक rai 

४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक lie oe] 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


७ | टंकलेखक facie | 

८ | ded चालक (a ee 

९ | ros २ 

१० | ० | चौकीदार t= ae = 

एकुण १८ 

3.2 उप अभियंता, पाघोरा Ea उप अभियंता |... ._ | 
उपसा सिंचन उपविभाग २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, आंबाडी (भंडारा) 3 । वरीष्ट लिपीक em 

४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक le | 

७ | टंकलेखक शिव अगा 

वाहन चालक =a 

९ | ros २ 

| 9° | o | चौकीदार a 

एकुण १८ 

३.३ उप अभियंता, मध्यम za उप अभियंता = 
प्रकल्प उपविभाग, पलाडी | २ | क.अ.”सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
३ ।वरीष्ट लिपीक 1 a 

४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभिययांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक ie 

७ | टंकलेखक he | 

८ | ded चालक ly = | 

९ | ras २ 

pee o | चौकीदार a 

एकुण १८ 

३.४ उप अभियंता, मध्यम ral उप अभियंता शिका 
प्रकल्प उपविभाग, तुमसर | २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
(मुख्यालय अंबाडी) 3 वरीष्ट लिपीक a 

४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक a as 

७ | टंकलेखक i. il 

८ | ded चालक a | 

९ | ros २ 

|" रीळ | ० | चौकीदार |. “५ ॥ 

एकुण १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


३.५ उप अभियंता, चिव उप अभियंता a 

लघुपाटबंधारे उपविभाग, | २ | क.अ/सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 

लाखणी 3. | वरीष्ट लिपीक _ a 

४ ।कनिष्टलिपीक २ 

५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक a as 

७ | टंकलेखक —_— aa 

८ | aed चालक |. 2” | 

९ | ros २ 

[aS o | चौकीदार p 9 

एकुण १८ 

३.६ उप अभियंता, लघु al उप अभियंता aa 

पाटबंधारे सर्व्हेक्षण २ | क.अ./सहा.अ.-२/झ्ा.अ. g 

उपविभाग, भंडारा 3 lathe लिपीक i 

४ | कनिष्ट लिपीक ४ 

५ _ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक १७ 

६ ।अनुरेखक ८ 

७ | टंकलेखक 1 १__| 

८ | aed चालक 1 १ | 

९ ।शिपाई ८ 

(8: ० | चौकीदार 1 oe 

एकुण ४८ 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १७२ 

| कार्यकारी अभियंता, आंभोरा बि कार्यकारी अभियंता a 

उपसा सिंचन विभाग, > । उपअभियंता a) 
भिवापूर ता = 

3 .अ./सहा.अ.-२/झ्ा.अ. ४ 

४ | विभागीय लेखापाल एकि 

५ | प्रथम लिपीक शिक 

६ । वरीष्ट लिपीक षु 

कनिष्ट लिपीक ४ 

आरेखक [ed 

सहायक आरेखक a 

१० | ० | टंकलेखक ३ 

| 99 | १ भांडारपाल f= १___| 

१२ । सहाय्यक भांडारपाल ee 

१३ | oy टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक az 

१४ | संगणक [| 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


१५ । वाहन चालक aa 
१६ ।नाईक i 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार = शा 
एकुण ३४ 
| ,१ | उपअभियंता, आंभोरा as || उप अभियंता a a 
उपसा सिंचन उपविभाग २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, भिवापूर 3 latte लिपीक fi = 
४ | कनिष्ट लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक शिश 
७ ।टंकलेखक 1१ | 
८ ।वाहन चालक शिश 
९ | शिपाई २ 
Pa o | चौकीदार 
एकुण १८ 
४.२ | उपअभियंता, मोखाबर्डी fede उप अभियंता [= a | 
उपसा सिंचन उपविभाग २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.१, भिवापूर ३ ।वरीष्ट लिपीक aa 
४ | कनिष्ट लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ ।अनुरेखक शिक 
७ ।टंकलेखक | ere 
वाहन चालक =a 
९ | शिपाई २ 
Beal o | चौकीदार a oe 
एकुण १८ 
४.३ | उप अभियंता, बावनथडी बि उप अभियंता शिळ आळा 
उजवा कालवा उपविभाग | २ ।'क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
क्र.४, तिरोडा, मु. भिवापूर | ३ । वरीष्ट लिपीक ॥_ आ... ॥ 
४ | कनिष्ट लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
६ अनुरेखक शिक आशा 
७ ।टंकलेखक [४ ae 
वाहन चालक “ae || 
शिपाई २ 
| गळे | o | चौकीदार a ae 
एकुण १८ 
| ४.४ | 8 निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन fea उप अभियंता — ae 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


उपविभाग क्र.४, आर्णी, २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
मुख्यालय भिवापुर ३ | वरीष्ट लिपीक 1. आ. | 
४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ ।अनुरेखक ae 

9 |।टंकलेखक शिंक बां 

वाहन चालक a | 

शिपाई २ 

“आ, o | चौकीदार i al 

एकुण १८ 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे १०६ 

षु कार्यकारी अभियंता, [a | कार्यकारी अभियंता = | 
उपसा सिंचन प्रकल्प २ | उपअभियंता 1 ee 
विभाग, तिरोडा ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 

४ ।विभागीय लेखापाल शिळ घ्या 

५ | प्रथम लिपीक शिक्का 

६ ।वरीष्ट लिपीक षु 

७ । कनिष्ट लिपीक ४ 

आरेखक li. वै. 

९ | सहायक आरेखक a Sei 

१० | ० ।टंकलेखक ३ 

ea १ | भांडारपाल > ee 

१२ | सहाय्यक भांडारपाल क 

१३ ।लघु टकंलेखक किवा निम्न श्रेणी लघु लेखक [ae - .| 

१४ । संगणक = 

१५ | वाहन चालक = ae 

१६ ।नाईक 1 so 

१७ | शिपाई षु 

१८ | चौकीदार = a 

एकुण ३४ 

५.१ |उप अभियंता, उपसा सिचन |. गै: उप अभियंता = 
प्रकल्प उपविभाग H.9, २ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ४ 
तिरोडा ३ | वरीष्ट लिपीक i यी = | 

४ | कनिष्ट लिपीक २ 

५ | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 

६ अनुरेखक शिळ घ्या 

७ ।टंकलेखक it ८८ =| 

वाहन चालक ii. oe 4 

डिपाई २ 

| do. | o | चौकीदार = aa 

एकुण १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


५.२ 


उप अभियंता, गोसीखु 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.५, लाखांदुर मुख्यालय, 
तिरोडा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरीष्ट लिपीक 


हित 
२ 
3 
8 


कनिष्ट लिपीक 


4 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


द 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| do | ठ 


चौकीदार 


-०| A] -0। -०0 | 0] CK] “-  -। CK] -5 


एकुण 


ae) 
(२९ 


4.3 


उप अभियंता, धापेवाडा 
उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.२, तिरोडा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरीष्ट लिपीक 


०८ | Av] A] -O 


कनिष्ट लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० | ठ 


चौकीदार 


OO} A] OO} OO} -9। 9८ | A] -0 | 9८ -0 


एकुण 


ae) 
ios 


विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 


(९९ 
ios 


नियत आस्थापनेवरील एकुण पदे 


५१८ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - J 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.१९५/मोप्र-२, दिनांक ०५/०५/२०१८ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण पदे ३२ 


अ.क्र पदनाम पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती दिनांक 
संख्या 
शिका २ ३ 1४ ५ 
शि कारकुन २ १ सुरेद्र भैय्याजी रोकडे ३०.११.२०१८ 
ee : त 1 
२ जोडारी | १ | १ नरेंद्र रामचंद्र मेश्राम ३१.१२.२०२३ 
३ वाहन चालक २ १ मोरेश्वर नामाजी मुंडले ३१.०३.२०२१ 
७७६ : a reer 
8 | मिक्सरचालक | १ | १ सुधाकर नारायण सत्रमवार ३०.०६.२०१९ 
4 यांत्रिकी | १ | १ faa गोमाजी शेलोटे ३१.१२.२०१८ 
६ मुकादम | १ | १ | रमेश धोडूजी उरकुडे २८.०२.२०२३ 
9 स्वच्छक २ १ देवराव यशवंत बिरनवार ३१.०७.२०१९ 
nee > eee क्य ती 5. 
८ चौकोदार ४ १ दिवाकर तुकाराम बनकर ३०.०६.२०२४ 
९ मजूर १६ 
१५ कृष्णा सकाराम तुळणकर ३०.०६.२०२० 
१६ जियालाल गोविंदा बुधे ३०.०६.२०२५ 
aa 0 |स्वच्छक/मजूर ३ | 9 अभिमन संपत सपाटे ३१.१०.२०२३ 
२ Balls दयाराम नागलवाडे ३१.०८.२०१९ 
रुपांतरित आस्थापनेवरील एकुण पदे ३२ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


